राज्यातील संवेदनशील aaa 
वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस 
दलाच्या तीन तुकडया कायम स्वरुपी वन 
विभागाकडे ठेवणे या योजनेत्तर 
योजनेखालील अस्थायी पदे सन २०२१-२२ 
मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०४/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२०/प्र.क्र.४६/फ-६, 
दि.३१.३.२०२० 

२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२०/प्र.क्र.४६/फ-६, 
f&.30.8.Qoo 

३) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्रक्र ४०(२०-२१/२०६ दि.२२.२.२०२१. 
४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.२.२०२१. 
शासन निर्णय :- 
राज्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रात वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन 


दि.१.३.२०२० ते दि.३१.८.२०२० पर्यंत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयाअन्वये तसेच दि.१.९.२०२० 
ते दि.२८.२.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयाअन्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
आता संदर्भ क्र.३ येथील उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर 
यांचेकडून राज्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रात वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन 
तुकडया कायम स्वरुपी वन विभागाकडे ठेवणे या योजनेत्तर योजनेखालील ३८ अस्थायी पदांना 
दि.१.३.२०२१ ते दि.२८.२.२०२२ पर्यंत मुदवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. वित्त 
विभागाच्या दि.१५.२.२०२१ च्या शासन निर्णयाअन्वये अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२१ ते 
दि.३१.८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेले आहेत. 

२. वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, राज्यातील संवेदनशील 
वनक्षेत्रात वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन तुकडया कायम स्वरुपी वन 
विभागाकडे ठेवणे या योजनेत्तर योजनेखालील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ येथील 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०४/फ-६ 


३. सदर ३८ अस्थायी पदावर होणारा खर्च प्रधान BS २४०६ -वनीकरण व वन्यजीवन 
(योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मीती, (०३) आग लावण्यापासून वनांचे 
संरक्षण, (०३)(०१) आग लागण्यापासून वनाचे संरक्षण (२४०६ ०१३१), ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.२.२०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२३१४५१४२१९१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAJENDRA Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH 


CN = GAJENDRA PRAKASH NARWANE, C = 


PRAKASH NARWANE NS Meh OU = REVENUE AND FOREST 


Date: 2021.03.23 14:58:11 +05'30' 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर, ठाणे, धुळे 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
८) वित्त विभाग, व्यय-१०/अर्थ-६, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कार्यासन ब-१/फ-२/फ-४, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती, कार्यासन फ-६, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


-0 


२ 
2 


Co 
— 


& 


ee 
eee OT i TS iT Ss oer —C AM 


Ss 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०४/फ-६ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०४/फ-६ 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 

अ. क्र. पदनाम पदसंख्या 
ae सठास्त्र पोलीस उपनिरिक्षक Po 
2, Paes VIS हवालदार ६ 
३. सठास्त्र पोलीस शिपाई २४ 
४. पोलीस शिपाई चालक 3 
a सहायक स्वयंपाकी (सहायक आचारी) 2 
ह. भोजन सेवक 2 

एकुण पदे a7 

GAJENDRA boa i 


htra, O = Government Of Maharashtra, 


PRAKASH NARWANE ६ morons epanmienn 
(TS नरवणे) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


